राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / 
पोलीस उप आयुक्त eda) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्याची बदलीने / 
पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र.रापोसे-१७१९/प्र.क्र.१५२ /पोल-१(अ) 


शासन आदेशा :- 


मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :-१५ जुले, २०१९. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२ (न) मधील तरतुदीनुसार राज्य पोलीस 


सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्‍त Gah या संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने / पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण | नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
णि श्री. विश्व पी.पानसरे । अपर पोलीस अधीक्षक, परभणी । पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, 
नागपूर 
२ | डा. संदीप पखाले नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत अपर पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा 
३ | श्रीमती मनिषा बी. प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केद्र,  । अपर पोलीस अधीक्षक, सांगली 
डुबुले नानविज दौंड, पुणे 
४ श्री. दत्ता राठोड अपर पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, | अपर पोलीस अधीक्षक, नांदेड 
नागपूर 
५ | aft. सोमनाथ घार्गे प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केद्र,  । पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई 
मरोळ, मुंबई 
६ | a. मोहन एम. पोलीस अधीक्षक,गुप्तवार्ता कक्ष । पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई 
दहिकर दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई 
७ | st. प्रदिप एम. चव्हाण | पोलीस उप आयुक्त, मुख्यालय । पोळीस उप आयुक्त, पश्चिम 
अमरावती शहर रेल्वे, मुंबई 
८ | श्री. श्रीकांत एम. पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत । पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई 
परोपकारी प्रतिबंधक विभाग, औरंगाबाद 
९ । श्री. राजकुमार अंगद | पोलीस अधीक्षक, फोर्स वन, अर्बन | पोलीस उप आयुक्त, ठाणे हहर 
शिंदे काऊन्टर प्रशिक्षण संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१९/प्र.क्र.१५२ /पोल-१(आ) 


| fo) 


श्री. संदीप ए. अटोळे 


अपर पोलीस अधीक्षक, गोंदिया 


प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, 
नानविज दौंड, पुणे 


बल, प्रशिक्षण संस्था, नानविज 
दौंड 


7 १ | श्री. विजय एम. खरात | पोलीस अधीक्षक, राज्य पोलीस । पोलीस उप आयुकत, नाशिक 
नियंत्रण कक्ष आणि सहायक शहर 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक 
(प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२ | श्रीमती मिना एच. पोलीस अधीक्षक, राज्यपाल पोलीस उप आयुक्त, मुख्यालय 
मकवाना सुरक्षा, एस.पी. यु., राज्य औरंगाबाद 
गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 
१३ | श्री. श्रीकृष्ण कोकाटे । नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत समादेशक, राज्य राखीव पोलीस 
बल, गट क्र.०४, नागपूर 
१४ | श्री. डी. एस. स्वामी । पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा | पोळीस उप आयुक्त, मुंबई 
०१, ठाणे शहर 
१५ | श्रीमती ज्योती vos. | पोलीस अधीक्षक, आर्थिक गुन्हे | प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, 
क्षीरसागर शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, तासगांव, सांगली 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१६ | डा. तुषार दोषी पोलीस उप आयुक्त, गुन्हे, नवी । प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, 
मुंबई मरोळ, मुंबई 
१७ | श्री. रोहिदास पवार  । अपर पोलीस अधीक्षक, प्राचार्य, राज्य राखीव पोलीस 
अहमदनगर बल, प्रशिक्षण संस्था, नानविज 
दौंड, पुणे 
१८ | श्री. संजय पी. लाटकर | पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत  । प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केद्र, 
प्रतिबंधक विभाग, नांदेड सोलापूर 
१९ | श्री. शशिकांत डी. अपर पोलीस अधीक्षक, सांगळी । प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, 
बोराटे खंडाळा 
२० | श्रीमती स्वाती रामराव | अपर पोलीस अधीक्षक, अपर पोलीस अधीक्षक, 
भोर उस्मानाबाद अंबेजोगाई, बीड 
२१ | श्री. अजित अंबादास । अपर पोलीस अधीक्षक, उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता 
बोऱ्हाडे अंबेजोगाई, बीड विभाग, मुंबई 
२२ | श्री. निलेश ए. अष्टेकर | प्राचार्य, राज्य राखीव पोलीस पोलीस अधीक्षक, पुणे विभाग, 


गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१९/प्र.क्र.१५२ /पोल-१(आ) 


२३ | श्रीमती र्मी जे. अपर पोलीस अधीक्षक, भंडारा | पोळीस उप आयुक्‍त / पोलीस 
नांदेडकर अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक 
विभाग, नागपूर 
२४ | श्री. संदीप आर. अपर पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा | पोलीस अधीक्षक, फोर्स वन , 
डोईफोडे अर्बन काऊन्टर प्रशिक्षण संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२५ | श्री. अमरसिंग जाधव । अपर पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ | अपर पोलीस अधीक्षक, फोर्स 
वन, अर्बन काऊन्टर प्रशिक्षण 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२६ | डॉ. विनयकुमार एम. | पोलीस उप आयुक्त, झोन १२, पोलीस अधीक्षक, (१) दहशतवाद 
राठोड मुंबई विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई 
20 | डॉ. दिगंबर पी. प्रधान । उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता पोलीस अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा 
विभाग, व्ही.आय.पी. सुरक्षा, पथक, ठाणे 
दादर , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२८ | श्री. संदीप बी. पालवे | पोलीस उप आयुक्त, मुख्यालय । अपर पोळीस अधीक्षक, 
२, ठाणे हहर उस्मानाबाद 
२९ | श्री. संजय ए. बारकुंड | प्राचार्य, पोळीस प्रशिक्षण केंद्र, | पोलीस अधीक्षक, मुख्यमंत्री 
तासगांव, सांगली सुरक्षा, एस.पी.यु., मुंबई 
३० | श्री. भारत एस. तांगडे | समादेशक, राज्य राखीव पोलीस | उप आयुक्त, सुरक्षा, राज्य 
बल, गट क्र. 03, जालना गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 
३१ | श्रीमती कविता प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केद्र,  । अपर पोलीस अधीक्षक, 
नेरकर- पवार सोलापूर लोहमार्ग, पुणे 
३२ श्री. तुषार पी. पाटील । अपर पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, | अपर पोलीस अधीक्षक, सिधुदुर्ग 
पुणे 
३३ श्री. पुरुषोत्तम एन. पोलीस उप आयुक्त, पश्चिम रेल्वे, | उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता 
कराड मुंबई विभाग, मुंबई 
३४ | श्रीमती कल्पना सुनिल | पोलीस अधीक्षक, पुणे विभाग, पोलीस अधीक्षक, (प्रशासन) 
बारावकर गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र । एस.पी.यु., मुंबई 
राज्य, पुणे 
34 श्रीमती रुपाली पोलीस अधीक्षक, महामार्ग पोलीस अधीक्षक, राज्यपाल 
खैरमोडे (अंबुरे) पोलीस, ठाणे सुरक्षा, एस.पी.यु., मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१९/प्र.क्र.१५२ /पोल-१(आ) 


३६ | श्रीमती नम्रता जी. पोलीस उप आयुक्‍त, झोन ०२, । उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता 

पाटील पिंपरी चिंचवड विभाग, सागरी परिक्षेत्र, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३७ | श्रीमती माधुरी केदार | पोलीस उप आयुक्त, मुख्यालय, | पोळीस अधीक्षक, नागरी हक्क 
(कांगणे) नाशिक Bex संरक्षण, नाशिक 

३८ | श्री. नंदकुमार टी. पोलीस अधीक्षक / उप संचालक, | पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई 
ठाकूर महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 

नाशिक 


२९ 


डॉ. दिपाली आर. धाटे 


पोलीस उप आयुक्त, मुख्यालय, 


पोलीस अधीक्षक, नागरी हक्क 


बल, गट क्र.०९, अमरावती 


औरंगाबाद शहर सरंक्षण, औरंगाबाद 
go | श्रीमती पौर्णिमा के. समादेशक, राज्य राखीव पोलीस | पोलीस उप आयुक्त, झोन ३, 
गायकवाड बल, गट क्र. ११, नवी मुंबई पुणे हाहर 
४१ | श्रीमती स्मिता अभिषेक | प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केद्र,  । पोलीस उप आयुक्त, झोन १, 
पाटील खंडाळा पिंपरी चिंचवड 
४२ श्री. शिवराज पोलीस अधीक्षक, एस.पी.यु., सहायक विशेष पोलीस 
बापूसाहेब पाटील राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई महानिरीक्षक, मुख्य संपादक, 
दक्षता / धोरण, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई 
४३ | श्री. महेश डी. चिमटे । समादेशक, राज्य राखीव पोलीस | मुख्य सुरक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र 


विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


४४ | श्रीमती स्मार्तना एस. | पोलीस उप आयुक्‍त, झोन ०१, । पोलीस उप आयुक्त, विशेष 
पाटील पिंपरी चिंचवड शाखा, ठाणे शहर 
४५ | श्री. बजरंग आनंदराव | सहायक पोलीस आयुक्त, मुंबई । अपर पोलीस महासंचालक यांचे 
बनसोडे ठाहर स्टाफ ऑफिसर (विशेष कृती), 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
(पदोन्नतीने) 


४६ 


श्री. अनिकेत गंगाधर 
भारती 


पोळीस उप अधीक्षक, महामार्ग 
सुरक्षा पथक, पुणे 


अपर पोलीस अधीक्षक, भंडारा 
(पदोन्नतीने) 


og 


श्री. रमेठा नागनाथ 
चोपडे 


सहायक पोलीस आयुक्त, 
सोलापूर शहर 


उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता 
विभाग, नाशिक (पदोन्नतीने) 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१९/प्र.क्र.१५२ /पोल-१(आ) 


:। 


ios 


श्री. निलेश हणुमंत 
मोरे 


सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे 
शहर 


अपर पोलीस अधीक्षक, वर्धा 
(पदोन्नतीने) 


४९ श्रीमती जयश्री ज्ञानदेव 
देसाई 


पोलीस उप अधीक्षक, 
टी.आर.टी.आय., सातारा 


पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र 
पोलीस अकादमी, नाशिक 
(पदोन्नतीने) 


५० | श्रीमती रजिया 


पोलीस उप अधीक्षक, मुख्यालय, 


पोलीस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण 


बालेखान म्हेसाळे सातारा विभाग, गुन्हे, नागपूर (पदोन्नतीने) 
(श्रीमती राजलक्ष्मी 
सतिठा शिवणकर) 
५१ श्री. चंद्रकांत खांडवी । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, । पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र 
सोलापूर ग्रामीण पोलीस अकादमी, नाशिक 
(पदोन्नतीने) 
५२ | श्रीमती दिपाली प्रमोद | सहायक पोलीस आयुक्त, अपर पोलीस अधीक्षक, 
काळे (कांबळे) सोलापूर शहर अहमदनगर 
(पदोन्नतीने) 


२. श्री. किरणकुमार चव्हाण, अपर पोलीस अधीक्षक, फोर्स वन, अर्बन काऊंटर प्रशिक्षण संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई आणि श्री. मनोज पाटील, पोलीस उप आयुक्त, मुंबई यांची या आदेशान्वये 
त्यांची कार्यरत असलेल्या पदावरुन इतरत्र बदली करण्यात येत आहे. त्यांच्या पदस्थापनेबाबतचे 
आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


३. “पोलीस अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग)” या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यासाठी 
तयार करण्यात आलेल्या सन २०१८-१९ च्या निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या “पोलीस 
उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:दास्त्र)” या संवर्गातील उपरोक्‍त तक्‍त्यामधील अ.क्र. ४५ 
ते ५२ येथील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. 


४. विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीनंतर जर त्यांच्याविरुध्दच्या प्रलंबित/ प्रस्तावित 
विभागीय / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशी / न्यायालयीन कार्यवाहीच्या अनुषंगाने शिक्षा झाल्यास, 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. १५ डिसेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार, पदोन्नती 
संदर्भात पुढील कार्यवाही करावी. 


५. उपरोक्त पदोन्नती, मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे दाखळ करण्यात आलेल्या विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या, तसेच, महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१९/प्र.क्र.१५२ /पोल-१(अ) 


६. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरती स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
उपरोक्त stare नियमितपणा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


७. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. 
न्यायालयाचे आदेश, निवडणूक आचारसंहिता आणि कायदा व सुव्यवस्था विचारात घेऊन पोलीस 
महासंचालक यांनी पुढील कार्यवाही करावी. 


८. संबंधित अधिकाऱ्यांस बदलीच्या/पदोन्नतीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी 
यांनी कार्यमुक्त करण्याबाबतची आवऱ्यक कार्यवाही करावी व संबंधित अधिकारी यांनी 
बदलीच्या/पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


र्‌. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०७१५१६५२१७४६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KAILAS ARJUN > 


46cd241a604d42bb, postalCode=400032, street=MAIN BUILDING, 


GAIKWAD a 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 


१. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

८. अपर US महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

९. अपर पोलीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१०.अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
११.आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई, 

१२.संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक, 

१३.सचिव, टी. आर. टी. आय,, सातारा, 

१४.सर्व पोळीस आयुक्त, 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१९/प्र.क्र.१५२ /पोल-१(आ) 


१५.सर्व पोलीस अधीक्षक, 

१६.अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१७.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई, 

१८. उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१९.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२०.अवर सचिव( कार्या. पोल-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१.सहायक संचालक (भापोसे कक्ष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२२.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 
२३.निवडनस्ती / पोल-१(ओ). 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


